RNI No. MAHBIL/ 2012147985 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २४ - ३० , २०१ ९ / माघ ४ - १०, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


चे 


क्रमांक कार्या-११/ नपा/ रा . प्र./ एसआर/ १ - ब/ २०१९ .-- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ 
कलम ५१- अ , पोट -कलम ४ मधील तरतुदीअन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , अविनाश सुभेदार , जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर या 
प्रकटनाद्वारे असे प्रसिद्ध करतो की, कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्षपदी त्यापुढे नमूद केलेल्या दिनांकास घेणेत 
आलेल्या गडहिंग्लज नगरपरिषदेच्या विशेष सभेमध्ये संबंधित नगरसेवक हे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आल्याचे जाहीर करणेत आले आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नवनिर्वाचित उपाध्यक्षांचे नाव 


सर्वसाधारण सभा दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


गडहिंग्लज नगरपरिषद 


पाटील सुनिता सागर 


४-१-२०१९ 


अविनाश सुभेदार , 
जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , १४ जानेवारी २०१९ . 


ORDER 


क्रमांक कार्या-११/ नपा/ रा . प्र ./ एसआर/ १- ब/ २०१ ९.-Inexercise of the powers conferred on me videthe provisions 
contained in Section 51 -A , sub -section (4 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act, 1965 . 


1, Avinash Subhedar, the Collector of Kolhapur hereby publish the name of the person who have been 
elected as the Vice - President of GadhinglajMunicipal Council in Kolhapur Districtin the SpecialMeeting of 
the Gadhinglaj Municipal Councilheld on dates mentioned therein . 


( १ ) 


एच-६०६, भाग एक - अ ( पु.वि.पु .) - ३ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २४ - ३० , २०१९ / माघ ४ 


१० , शके १ ९ ४० 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of the 
Municipal Council 


Name of the 
Vice -President 


Date of 
GeneralMeeting 


2 


3 


4 
4-1-2019 


1 


GadhinglajMunicipal Council 


Patil Sunita Sagar 


AVINASH SUBHEDAR , 

Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 14th January 2019 . 


आदेश 


. 


क्रमांक कार्या-११/ नपा/ आरआर -८/ इ/ २०१९ .-- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम २० व 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० मधील नियम क्रमांक ६ नुसार 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , अविनाश सुभेदार , जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर या प्रकटनाद्वारे असे प्रसिद्ध करतो की, खालील अनुसूचीत नमूद 
केल्याप्रमाणेशिरोळ नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये संबंधित व्यक्तीशिरोळ नगरपरिषदेवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केल्याचे 
जाहीर करणेत आले आहे. 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


सर्वसाधारण सभा दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


शिरोळ नगरपरिषद, कोल्हापूर 


पाटील पद्मसिंह प्रकाशराव 


२१-१२-२०१८ 

अविनाश सुभेदार , 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 


कोल्हापूर , १७ जानेवारी २०१९. 


ORDER 


क्रमांक कार्या-११/ नपा/ आरआर -८ / इ/ २०१९.- As per provisions contained inthe Section 20 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 and as per the Rule No. 6 of the 
Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayat (Qualifications and the procedure for appointment 
of Nominated Councillors ) Rules , 2010 . 

1, Avinash Subhedar, the Collector of Kolhapur hereby publish in the following Schedule the name of 
the person who have been nominated as Nominated Councillors of the Shirol Municipal Councils in Kolhapur 
District in the GeneralMeeting of the Shirol Municipal Councils held dated . 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of the 
Municipal Council 

2 


Name of the 
Nominated Councillors 


Date of 
GeneralMeeting 


3 


4 


Shirol Municipal Council, 
Kolhapur 


Patil Padmasingh Prakashrao 


21-12-2018 


AVINASH SUBHEDAR , 

Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 17th January 2019 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


